सन २०२३-२४ मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि 
सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन व वैयक्तिक 
शेततळे याकरीता रू.१६०.०० कोटी निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र. ७७/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : 
. कृषि व पदुम विभाग झासन निर्णय क्र. कोशाशे-४२१८/प्र.क्र.८६/८ओ दि. १९ ऑगस्ट,२०१९. 
. कृषिव पदुम विभाग झासन निर्णय क्र. प्रकसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-अ दि. १८ नोव्हेंबर,२०२१. 
. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. शाशोअ-२०२२/प्र.क्र.७५/१४-अ दि. २९ जून,२०२२. 
. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 2023. 
५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र.9७/१४-अ, दि. २६ एप्रिल,२०२३. 
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र.७७/१४-अ, दि.२५ ऑक्टोबर,२०२३. 
७. संचाळक (फलोत्पादन) यांचे पत्र क्र.जा.क्र.कृ.आ./फळो-४/मु.शा.सि./१७२१/२०२४ 

दि.१५ जानेवारी,२०२४. 
८. संचालक (मृ.सं) यांचे पत्र क्र. जा.क्र.कृआ/मृदसं/शेततळे/निधीमागणी/मृद-७/२२५४/२०२४, 

दि. १८ जानेवारी,२०२४. 


Cc Av AO 


प्रस्तावना : 

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण 
क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास 
दि.१९ ऑगस्ट,२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्या आली असून सदर योजना 
राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दि. १८ नोव्हेंबर,२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतळा आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिचनास 
पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, होततळयाचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे व शेडनेट 
हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत करण्यात येते. 

वित्त विभागाच्या दि. १२ एप्रिल, 2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन 
योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७०% निधीच्या मर्यादेत रू. ३५० कोटी निधीची प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता सन २०२३-२४ मध्ये 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रणालीवर दि. २६ एप्रिल, २०२३ व 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र. ७७/१४-अे, दिनांक : ०१ मार्च, २०२४ 


दि.२५ ऑक्टोबर,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण रु. १०० कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना 
वितरीत करण्यात आळेला आहे. तसेच, दि. १९ जानेवारी,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता रु.४० कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

कृषि आयुक्‍्तालयाकडून संदर्भ क्र.७ अन्वये प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि 
सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिचन घटकाकरीता avo कोटी व संदर्भ क्र.८ अन्वये प्राप्त मागणीच्या 
अनुषंगाने वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता रु.२० कोटी असा एकूण रु. १६० कोटी निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
१. सन २०२३-२४ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन व वैयक्तिक 
शेततळे या घटकाकरीता रु. १६०.०० कोटी (रुपये एकशे साठ कोटी फक्‍त) निधी आयुक्‍त (कृषि) 


यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असून सदर निधीचे योजनेंतर्गत 
घटकनिहाय वितरण पुढीलप्रमाणे: 

(रुपये कोटीत) 
अ.क्र योजनेंतर्गत मंजूर घटक वितरीत निधी 
ii . मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिचन योजनेतर्गत - 


अ. सूक्ष्म सिचन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (प्रति थेंब | १४०.०० 
अधिक पीक) घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास 


पूरक अनुदान ) 
ब. वैयक्तिक शोततळे २०.०० 
एकूण १६०.०० 
२. या झासन निर्णयान्वये वितरीत निधी खाळील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-३, 


२४०१, पिक संवर्धन, 

(00)(22) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना, 
(AEA (HAHA), 

(२४०१ बी ०७२) 

३३, अर्थसहाय्य 


३. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी 
आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे जमा करावी. 

४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०४२३/प्र.क्र. ७७/१४-अे, दिनांक : ०१ मार्च, २०२४ 


& 7 


सदरचा निधी हा सन 2023-28 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पिय तरतुदींमधून वितरीत करण्यात 
येत असल्याने त्याचा विनियोग हा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्येच करण्यात यावा. 
त्यानुषंगाने कोषागारातून निधी आहरित करावा. आहरित केलेला निधी बँक खात्यावर पडून 
राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ 
एप्रिळ,२०२३ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११८२०१३१६०१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
M A H F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfafod99b23ec6836d8 
d498d0797965898, postalCode=400032, st=Mah 


al 
I Number=76 1BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF 
A6BAAGEA9B8BD1F47C2642, MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2024.03.01 18:29:40 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

८. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी, 

१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई, 
११.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
१२.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर, 

१३.वित्त विभाग (व्यय १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय, मुंबई, 

१४.नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई, 

१५. निवडनस्ती (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


